स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक 
छत्र योजनेंतर्गत विविध विभाग /कार्यालय 
यांना निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १)/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३ 
वाचा :- शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण-८२२३/ 
प्र.क्र. ४१३ (भाग-१)/ सां.का. ४, दिनांक २८ मार्च,२०२३ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
उपर्निदिष्ट शासन निर्णयातील परिच्छेद ०२ व परिच्छेद ०३ वगळण्यात येत असून 

त्याऐवजी परिच्छेद ०२ व ०३ पुढील प्रमाणे वाचावे. 
०२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२०५, कला व 
संस्कृती, (१०२) कला व संस्कृती, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा 
अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम, (२२०५ ३७३३) - yo इतर खर्च (कार्यक्रम या 
SUIS सन २०२२-२३ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


उपरोक्त परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद अनुक्रमांक २ मध्ये नमूद विभागांना वितरित 
करावयाचा निधी सहाय्यक अनुदान स्वरूपाचा असल्याने संबंधित विभागांनी MTR -44 या 
देयक नमुन्यान कोषागारात देयक सादर करून निधी आहरित करावा तसेच, संबंधीत 
नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी सदर निधीचे प्रमाणपत्र सादर करावे. तसेच, अनुक्रमांक १ व ३ 
मधील विभागांनी MTR -31 या देयक नमुन्यात कोषागारात देयक सादर करुन निधी 
आहरित करावा. 


०३. यासाठी, संचालक सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना BEAMS प्रणालीवर 
संबंधित विभागांना अनुदान वितरणासाठी नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 
तसेच परिच्छेद १ मध्ये नमूद विभागांमध्ये कार्यरत नियंत्रण अधिकारी व आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना कोषागारात देयक सादर करुन निधी आहरित करण्यास्तव नियंत्रण 
अधिकारी व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, 
दिनांक ४ एप्रिळ, २०२२ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १)/सां.का.४ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२९२१२४१७९८२३ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VILAS RAMRAO >: 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री, कौडल्य विकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मंत्री, आरोग्य, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. मंत्री, पर्यटन, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा. मंत्री, ग्रामविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

१०.मा. मंत्री, महिला व बालविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

११.मा. मंत्री, क्रीडा, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२.मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

१३.मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

१४.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र. ४१३ (भाग १)/सां.का.४ 


१८.प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.महासंचाळक, Ua, पुणे 

२१.उप सचिव (सां.का.१,२,४ व अर्थसंकल्प ) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 

२२.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 

२३.संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई 

२४. आहरण व संवितरण अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 

२५.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 

२६. सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, रत्नागिरी, नाशिक, नागपूर 

२७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, नाशिक, नागपूर 

२८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

३०.महालळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

३१.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

३२.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

३३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

३४.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


